संदर्भ :- 


छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने 
प्रकाशन समितीवर निमंत्रित सदस्यांची 
नियुक्ती करुन समितीचा कालावधी 


वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.२२/७२१०६७/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. २०२०/(प्र.क्र.८०/२०)/ आस्था-२ 


दि. १ ऑगस्ट, २०२० 


दि. ७ जुलै, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


(२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. समिती २०२२/ प्र.क्र.७२/ आस्था-२, 


संदर्भाधीन क्र. ९ अन्वये छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने प्रकाशन समितीची स्थापना 


करण्यात असून सदर समितीचा कालावधी तीन वर्ष इतका ठेवण्यात आला होता. संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये 
सदर समितीवर निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर समितीवर नव्याने निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करुन समितीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने प्रकाशन समितीवर निमंत्रित सदस्य म्हणून छत्रपती 
शिवाजी महाराज यांचे चरित्र अभ्यासक असणाऱ्या खालील मान्यवरांची नियुक्‍ती शासन निर्णय दिनांक 
७ जुलै, २०२३ अन्वये करण्यात आलेली आहे. 


अ.क्र. मान्यवरांची नावे समितीवबरील पद 
१ | डॉ. केदारनाथ महादेव फाळके निमंत्रित सदस्य 
२ | डॉ. उदय कुलकणी निमंत्रित सदस्य 
३ | श्री. सचिन मदने निमंत्रित सदस्य 
४ | डॉ. अनुराधा गोविंद कुलकणी निमंत्रित सदस्य 
५ | श्री. सुधोर थोरात निमंत्रित सदस्य 
६ | St. अजित आपटे निमंत्रित सदस्य 


२. सदर समितीवर उपरोक्त नमूद निमंत्रित सदस्यांबरोबरच छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चरित्र 
अभ्यासक असणाऱ्या खालील मान्यवरांची निमंत्रित सदस्य म्हणून नव्याने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अक्र. | आ मान्यवरांचोनावे  |।औओ|औ समितोबरील पद 
१ श्री. रघुजीराव आंग्रे निमंत्रित सदस्य 
2 श्रो.शिरोष मोरे निमंत्रित सदस्य 
3 श्री. अशोक राणे निमंत्रित सदस्य 
४ । श्री. पांडुरंग बलकवडे निमंत्रित सदस्य 
५ | डॉ. नम्रता भोसले निमंत्रित सदस्य 
६ । श्री. रविद्र सासमकर निमंत्रित सदस्य 
७ । श्री. पंकज भोसले निमंत्रित सदस्य 
८ | श्री. सुनिल कदम निमंत्रित सदस्य 
९ | डॉ. सतिश कदम निमंत्रित सदस्य 
१० | डॉ. अशोक बांगर निमंत्रित सदस्य 
११ | श्री. अभयराव जगताप निमंत्रित सदस्य 
१२ | श्री. राहुल नलावडे निमंत्रित सदस्य 
१३२ | श्री. गोरक्षनाथ अबुज निमंत्रित सदस्य 
१४ । श्री. युवराज नळे निमंत्रित सदस्य 


३. सदर समितीचा कालावधी दिनांक ३० जुन, २०२४ पर्यंत राहील . 


४. संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ ब २ अन्वये विहीत करण्यात आल्यानुसार समितीची रचना, 
कार्यपध्दती, अटी व शर्ती आणि भत्ते कायम राहतील. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१६१४२९०४४५०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by ASHOK S MANDE 


A H K DN: IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMEN, 
2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090e23 
7f095c6e50a52a6cf5, ‘alCode=400032, ‘Mahi ht 
ialNumber=D96FF33E8AF31F745D84F341 1F94D896382FAA82 
659B10108672887A87D6FC7C, cn=ASHOK S MAN 
2024.03.16 14:38:49 +05'30' 
( अशोक मांडे ) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, (उ.व.तं.शि.विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

८. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९, सर्व उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सह संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे 

११. महालेखापाल,(लेखा F अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 
१२. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 

१३. सर्व नामनिर्देशित समिती सदस्य (संचालक, उच्च शिक्षण) यांचेमार्फत 
१४. निवड नस्ती (मशि-२). 


